गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेच्या 
प्रसिध्दीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. २९० /आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ५ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 


२) राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- राकुकका/खरेदी २०१८-१९/कक्ष- 
१२/गोवर-रुबेला/ प्रसिध्दी/&१००१-०४/२०१८,दिनांक २७.१०.२०१८. 


प्रस्तावना: 
केंद्र शासनाने शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यामध्ये माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये गोवर- 


रुबेला लसीकरण मोहिम राबविण्यात येणार आहे. सदर लसीकरण माहिमेच्या व्यापक प्रसिध्दीसाठी 


विविध माध्यमांचा समावेठा करुन प्रसिध्दीबाबतचा माध्यम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सदर 


माध्यम आराखडयास माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने मंजूरी दिली 


असल्याबाबत संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.२६.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये 


कळविले आहे. त्यानुसार सदर प्रसिध्दी उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेच्या प्रसिध्दीसाठी खाळील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास 


आणि त्यासाठी आवश्‍यक अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.२९०/आरोग्य 3 


Details Total 
(Rs.in lacs) 


In 83 A grade newspapers - colour - Half Page | 151.60/- 
(size - 800 sp.cm.) 

Rate - 30,32,000/- 

No.of Insertions - 5 

In B grade newspapers - colour - Half Page 150.00/- 
(size - 800 sp.cm.) 

Rate - 30,00,000/- 

No.of Insertions - 5 


In C grade newspapers - colour - Half Page 25.00/- 
(size - 400 sp.cm.) 
Rate - 25,00,000/- 
No.of Insertions - 1 
Doordarshan 1 Minute TVC only in mid-break of 7.00 pm and | 16.73 
Sahyandri 9.30 pm bulletins. 
Rate — 1,19,475/- 
No.of Days - 14 
12 Private TV news 1 Minute TVC 3/6 times in a day 137.19 
channels (one time every timeband) 
Rate — 9,14,600/- 
No.of Days - 15 
50 Private FM Radio 1 Minute Jingle in each timeband 2 times, 6 time | 60.00 
channels in a day on all Private FM channels 
Rate — 4,00,000/- 
No.of Days - 15 
Community Radio for 60 second audio jingle (Rs.40 per 10 sec.) 10 | 6.55 
Stations times in a day for 21 community radio stations 
Rate — 50,400/- 
No.of Days - 13 
Only in mid break news bulletins 25.50 
(morning 7.00 am and evening 7.10 pm) 
Rate — 1,70,000/- 
No.of Days - 15 
7 Theaters 1 Minute TVC, in 1000 theaters in Maharashtra — | 128.00 
4 time in each show for a week. 
Rate — 32,00,000/- 
No.of week - 4 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.२९०/आरोग्य 3 


MR Campaign Launch | Rate — 8,00,000/- 


Creative TVC 5.00 
Rate — 5,00,000/- 
No.of Creatives - 1 
Audio Jingle 
Rate — 50,000/- 
No.of Creatives - 1 
Print Creative /Static 
Rate — 50,000/- 
No.of Creatives - 1 ति 
[| 


Adaptation, Translation,Formating from one 


media to other media 


Survey, Impact 
assesment and 
feedback collection 


718.57 


२. वर नमूद प्रस्तावातील नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु. ७१८.५७ लक्ष/- इतका खर्च FMR 


००१७.२.२.९ या लेखाशिर्षा अंतर्गत Measles- Rubela Campaign करीता राज्यस्तरासाठी मंजूर 


असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. तसेच वर नमूद जनजागृती उपक्रमांकरीताची खरेदी प्रक्रिया 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत करण्यात यावी. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 
संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व 


उपक्रमांअंतर्गत प्रदर्शीत केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष संख्या बरोबर असल्याबाबत खात्री 


करुन घेण्यासाठी आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था 


तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.२९०/आरोग्य 3 


४. सदर शासननिर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 


भाग-२,दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग 


पहिळा,उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०२१२५१२८२२१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | nN es h Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad am Maharashtra, OU = Public 
क Health Department 
Pat | | Date: 2018.11.05 12:06:43 


+05'30' 
(रो. दि. कदम -पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा,कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन कार्यालय, पुणे 
६. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

७. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क./अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


